कुलस्वामीनी तुळजाभवानी शिक्षण क्रीडा, ग्रामिण 
विकास व बहुउद्देशिय संस्था खल्याळ गव्हाण, 
जि.बुलढाणा संचालित सहकार महर्षी 
स्व.भास्कररावजी शिंगणे माध्यमिक विद्यालय, 
गिरोली बु., जि.बुलढाणा या शाळेचे देऊळगाव 
राजा, जि.बुलढाणा येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२३/प्र.क्र.४८३/२३ /एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं / माध्य/ अ/ 
४७४१/२०२३ , दि.२३.०५.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

कुलस्वामीनी तुळजाभवानी शिक्षण, क्रीडा,ग्रामिण विकास व बहुउद्देशिय संस्था, खल्याळ 
गव्हाण, ता.देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा संचालित सहकार महर्षी स्व.भास्कररावजी शिंगणे 
माध्यमिक विद्यालय गिरोली बु. ता.देऊळगाव राजा, जि.बुळढाणा या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित 
माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी) शाळेचे, साई नगर, पिंपळनेर परिसर, देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा 
येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे संस्थेच्या मालकीच्या परिपूर्ण इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित केले आहे. 
त्यामुळे सदर शाळेचे उपरोक्‍त ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात 
येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२३/प्र.क्र.४८३/२३ /एसएम-१ 


(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 

(3) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 

(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व archaeal बदल होणार 
नाहीत. 

(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२११२५४०१८४२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
p R AVI N DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1 


R AJ AR A M ed4fafce865eda3495969f77d97¢89a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DC78036626EC580D66C0AC502D4 


MUNDHE Sri 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, बुलढाणा 
अध्यक्ष/ सचिव, कुलस्वामीनी तुळजाभवानी शिक्षण, क्रीडा,ग्रामिण विकास व 
बहुउद्देशिय संस्था, खल्याळ गव्हाण, ता.देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०८ AW AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


